प्रशासकीय मान्यता 

मीरा-भाईंदर, जिल्हा ठाणे येथील नवीन 
न्यायालयीन इमारतीची अनुषंगीक कामे 
करण्याबाबत (टप्पा-२). 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-११२०/प्र.क्र.६८/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मे, २०२१ 


पहा :- प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्य६००२/२००५/(१०)/७७४, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

मीरा-भाईंदर, जिल्हा ठाणे येथील न्यायालयीन इमारतीची टप्पा-२ अनुषंगीक कामे 
करण्याकरीता टप्पा-२ बांधण्याकरिता संर्भाधीन पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांचेकडून प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मीरा-भाईदर, जिल्हा ठाणे येथील न्यायालयीन इमारतीच्या (टप्पा-२) च्या 
बांधकामाकरिता रु.९,०८,५६,१०२/- (रुपये नऊ कोटी आठ लक्ष छपन्न हजार VHs दोन 
wed) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या 
शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


.क्र. बाब प्रशासकिय मान्यता 
रूपयात 

१. ।गस पाईपलाईन १,००,०००/- 
२. बायो डिझास्टर ४,००,०००/- 
३. | रेन वॉटर हार्वेस्टींग १,६०,३४८/- 
४. | सोलार सिस्टम २,०९,५००/- 
५. | फनिचर १,६०,७०,०००/- 
६. । इलेक्ट्रिक वर्क १,२३,११,४५०/- 
७. ।अंतर्गत रस्ते २१,९६,८३२/- 

पेव्हर ब्लॉक फार पार्किंग २०,९७,६८४/- 

पेव्हर ब्लॉक फॉर कव्हरींग नाला ५,४९,५४०/- 
qo, | बगीचा &,00,000/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.६८/का-१३, 


a | अंतर्गत गटार बांधकाम ४८,११,०९८/- 
१२. । नाला कव्हरींग ६८,९२,७८९/- 
१३. | क्वालीटी कंट्रोल टेस्टींग चार्जस ८६,५४१/- 
१४. । रॉयल्टी चार्जस फार सॅन्ड, मुरुम, एचबी मेटल २,२७,५२२/- 
१५. । वातानुकुलीत यंत्रणा १०,७५,०६८/- 
१६. | लिफ्ट ६४,४५,९०८/- 
१७. | एबी रुम, लाईंटींग, पंप, जनरेटर ५९,०४,३७०/- 
१८. | सीसीटीव्ही ६०,००,०००/- 
१९. स्टील रंक ५,००,०००/- 
२०. | एस आर ए पेट १,००,०००/- 
२१. | पीडब्ल्यूडी केबीन ४,००,०००/- 
२२. | कंटीजन्सी २६,८५,५१४/- 
२३. | वस्तू नी सेवा कर ८०,५६,५४२/- 
२४. | इंश्रन्स चार्जस ३,३५,६८९/- 
२५. | प्राईस एस्कलेडन ६७,१३,७८५/- 
२६. | फेज-१चे जीएसटी चार्जस १९,५३,९७३/- 
२७. | इन्श्रन्स कोर्ट बिल्डींग ८१,४१६/- 
२८. अंतर्गत इलेक्ट्रिक वक २८,००,०००/- 
२९. | वाच एन्ड वार्ड चार्जस १०,९०,५३३/- 

एकूण ९,०८,५६,१०२/- 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 


को) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/ तां.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 


घेण्यात यावी. 


इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी २०१७/ प्र.क्र.६०/ 
इमारती- २, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

फ) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा 
व सत्र ranean यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.६८/का-१३, 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्‍त कामासाठी “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम, (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ मोठी 
बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी 
बांधकामे (कार्यक्रम, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ 
नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, ठाणे यांनी दिलेल्या तांत्रिक 
मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/ 
का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या 
अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम wera मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 

च. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२१०५२०१४३१०११३१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 


e,e . 
N | | Nn V | [| Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
Department, postalCode=400032, st=Mahara: 


iz shtra, 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d 


471400fbcfb074e051, 


; serialNumber=38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f00892 
| W a Nn e e5d1478cba841 3afb06c03, cn=Nitin Virsen Jiwane 


Date: 2021.05.20 14:40:07 +05'30° 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.६८/का-१३, 


७) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे. 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व 
नागपूर, 

९) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे. 

१०) कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), ठाणे. (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्यासह) 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

) 

) 


१४) नियोजन विभाग-१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


